रजा मंजूरीबाबत... 
दिवंगत डॉ.मीना जरूळकर. 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-ब, 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संआसे-२०२०/प्र.क्र.७४/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय, इमारत संकुल, 
८ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
दिनांक: २० ऑक्टोबर,२०२१. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- अरजा-२४९३/५९/सेवा-९ दि.१६.०७.१९९४. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - सेनिवे-१००१/२९/सेवा-४ दि. १५.०१.२००१. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -सेनिवे-१००१/१३०/सेवा-४ दि.०२.०६.२००३. 
४) आयुक्तालयाचे पत्र क्र.संआसे/२ब/टे-२/कर्करोग रजा डॉ.श्रीमती जरूळकर/१९८/२१, 
दि.०८.०२.२०२१. 
५) आयुक्तालयाचे पत्र क्र.आसेआ/२ब/टे-३/लोआप्र५९/श्री.जरुळकर/४४७/२१, दि.५.४.२०२१ 
शासन आदेशा:- 
संदर्भ क्र४ व ५ अन्वये (श्रीमती) डॉ.मीना जरूळकर,वैद्यकिय अधिकारी, गट-ब यांची 
दि.०६.०२.२०१८ पासून ते दि.२२.०५.२०१९ पर्यंत रजा मंजूरीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. संदर्भ क्र.१ 
च्या शासन निर्णयान्वये १८० पेक्षा अधिक दिवसांची रजा मंजूर करण्याचे अधिकार शासनास आहेत. 
यास अनुसरून डॉ.जरुळकर,वैद्यकिय अधिकारी,गट-ब, यांची म.ना.से.(रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम क्र.५०,६१ व ७९ नुसार खालीलप्रमाणे रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम । रजेचे कारण | रजेचा कालावधी =| मंजूर रजेचे स्वरूप 


हिं SLAM जरूळकर, कर्करोग दि.०६.०२.२०१८ | एकूण ४२ दिवस 
वैद्यकिय अधिकारी, गट-ब. ।आजारास्तव ते दि.१९.०३.२०१८ | परिवर्तित रजा 


२ कर्करोग दि.२०.०३.२०१८ । एकूण १८६ दिवस 
आजारास्तव ।ते दि. २१.०९.२०१८ अर्जित रजा 


३ कर्करोग दि.२२.०९.२०१८ | २४३ दिवस विठोष 
आजारास्तव = | J दि.२२.०५.२०१९ | कर्करोग रजा 


शासन Beal क्रमांकः संआसे-२०२०/प्र.क्र.9४/सेवा-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९१३१०५९१५३४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sontakke 
Premanand 
Dnyaneshwar “* 


(Y.-S ACE) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


H 


प्रति, 

महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), १/२ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्‍तालय,मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा आयुकृतालय,मुंबई. 

सहसंचाळक,(अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्‍तलय,मुंबई.. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा नागपूर. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नागपूर 

जिल्हाशल्यचिकित्सक, नागपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

श्रीमती.डॉ.कै.मीना जरूळकर,वैद्यकीय अधिकारी,गट-ब,प्राथमिक आरोग्य केंद्र टाकळघाट 
अंतर्गत,आयुर्वैदिक दवाखाना गुमगाव,जि.नागपूर, यांचे पती (श्री.अविनाह जरूळकर), यांना 
(संचालक,आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई.यांचे मार्फत) 

निवडनस्ती(सेवा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


